राज्यातील नवनिर्मित आरोग्य संस्था तसेच 
ट्रामा केअर युनिटकरिता यंत्रसामग्री खरेदी 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र.१०८/आरोग्य-८ 
नविन मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय कंपांउंड, 
कॉम्पलेक्स बिल्डींग, १० वा मजला, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: २४ सप्टेंबर, २०१९. 


वाचा:- शासन निर्णय क्रमांक खरेदी-२०१९/प्रक्र१०८/आरोग्य-८, दिनांक १८.९.२०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


राज्यातील नवनिर्मित ट्रामा केअर युनिट व इतर रुग्णालयांकरिता यंत्रसामग्री व 


साधनसामुग्री खरेदी करण्यासाठी दिनांक १८.९.२०१९ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 


आहे.त्यासोबत असलेल्या विवरणपत्रातील NAME OF EQUIPMENT या कॉलम मधील अ.क्र.६ 


येथील “Auto clave HP (Horiz.)4 Drums 400 xX 600” UT ऐवजी “Auto clave HP (Horiz.) 2 


Drums 400 X 600 ” असे वाचावे. 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतर "थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९२४१५००५९१११७ असा आहे. हा 


areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher Tadavi 
a aa ५ h e 4 DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

ou=Public Health Department, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 


h 2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd15c9 
a aa ५ 7} e i 826781deSdaa02a4ecf339fb1d0559ab9d6, 
serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3beal 
8f6d46feab420783e 1 2f260504f402b54de8c 


Ta d avi tenes ae 
(ज.स.तडवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१)मा.मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव 
२मा. मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य विभाग) यांचे खाजगी सचिव 
३)आयुकत आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.खरेदी-२०१९/प्र.क्र.१०८/आरोग्य-८ 


४)व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि., मुंबई 
५)संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

६)सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
७)सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
८)सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
९)महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 
१०)महाळेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 
११अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१२)निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१३)वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 

१४निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


